i ay Sagem ABI Miete 


à 
* 


y 


fan 


idae 


X 


Digitized by Arya-Samaj Eater esee ne dg i 3 ; 
Dgtzsd by Aya Sana Four hy 


di Y 4 


had 


\ a cT : 


ph EG 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri: 


Digitized by Arya Samaj Foundation‘Chennai and eGangotri Ace 


आर्यधर्म मासिक पुस्तकांतून प्रसिद्ध झालेल्या विषयांची ग्रन्धमाळा. 


पञ्चमपुष्प. 


SVEN [ems 


वेदिकविवाह व त्याचा उद्देश. 


Var, 
श्रीदास विद्यार्थी. 


अ. gi AL edm 
; NI प्रकाशक, 


“७ ० 


SSS ae 


शामराव कृष्ण आणि मंडळी. 


ठाकुरद्वार, मुंबई, 


ae ) 


Zant 


किमत पाऊण आणा. 


ASI, 


R14 


Te] 


QE SHE ERE 


Urt, Harldwar 


e 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


वेदादिसच्छास्रांचे ज्ञान करून देणारे 


,*५ ATT 


AG, Ante मासिक पुस्तक, 
oe 
SON 4 
सोप्या भाषेत मूळ वैदिक धर्माची माहिती करून देणारें हें aa 
पुस्तक चेत्र शके १८२६ माचे सन १९०४ पासून निघू छागर्छे आहे 
सनातन SATA ओळख करून घेणारानें अवऱ्य या पुस्तकाचे 
वाचन करून आपलें अमोलिक मंथसंग्रहस्थान सुशोभित करावें. अवघ्या 
चवदा आणे किंमतीत अंतवोह्य सुंदर, सुवक, मोठें व प्रगल्भ असें 
मासिक पुस्तक आर्यधमासारखें कचितच मिळेल, जित्ञासूनीं याचा अनुभव 
घ्यावा. किंमत वर्षांची 2. ख. सह आगाऊ ८१४, न्ही. पी, नें ४१५ 


नमुन्याकरितां अंक मागविणारांनीं दीड आण्याचीं टिकिटें पाठवावी, 


विक्रीस तयार. 


वव) टा 


e . ` DS 
आर्यधर्म--मासिक पुस्तकांत प्रसिद्ध झालेल्या विषयांची ग्रन्थमाला. 
प्रथम पुष्प. 
Na c 
वादकधमस्वरूप, 
त्ये ~ D x ह 
ada मनुष्याने हा ग्रन्थ वाचून संग्रही ठेवण्यासारखा आहे; व वेदांविषयीं पर- 
कीयांच्या असलेल्या EE कल्पनांना, हा ग्रन्थ म्हणजे उत्तर असून, वैदिकांना धर्मसंवंधी 
शिक्षण देणारा शिक्षकच होय. याचीं २७६ gH aga, किंमत अवघी एक रुपया 
आहे. कापडी वाईंडिंग पाहिजे असल्यास चार आणे अधिक पड 


शामराव कृष्ण आणि मंडळी, 
प्रकाशक-आर्यधर्स. 
ठाकुरद्वाराजबळ- EET 


IkuNKangri Collection, Haridwar 


> A ; 


V—— MEMENS LEMMA. ec eS! 
[4 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ° 


॥ ओम्‌ ॥ 


वेदिकविवाह. 


“ Spat” 


॥ ओम्‌ मा विदन्‌ परिपन्थिनो य आसी- 
दान्त दम्पती ॥ सगेभिंईगेम तींता- 


मप द्रान्त्वरातयः ॥ १ di 
अथवैवेद्‌ १४।२।१ १। ऋ. ८।३।२६।२ I 


^ हे परमेश्वरा! ( ये ) जे (परि-पन्थिनः) आड रस्त्याने चालणारे दष्ट व शत्रू या 
( दम्पती ) स्रीपुरुषांवर (आसीदन्ति) आक्रमण करून येत आहेत ते यांना (मा विः 
दन्‌ ) न जाणोत. अथात्‌ त्या दुष्टापासून हॉ. Sg दूर राहोत. d पुरुषे 
(सुगेभिः) उत्तम कृत्यांच्या व ज्ञानादि साधनांच्या योगानें (în) संकटांतून ( अती- ८ 
ताम्‌ ) पार पडोत, ( अरातयः ) ज वैरी आहेत ते ( अप द्रान्तु ) सवे प्रकारें नाश 
पावोत.” तसेंच:-- 
“ विद्वानांची प्रार्थना ” 


॥ ओम्‌ सुमडुलीरियं वधारमां समेत waa Il 


सांभाग्यमस्य दत्त्वायाथास्त विपरतनर२ 
TUT. १४।२।२८। क्र. ८।३।२६।३॥ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


CS 
x AATA. 


“ विद्वान्लोक हो! ( इयं वधूः ) ही त्री (सु-मङ्गलीः) उत्तम कल्याणकारक 
गुणांनी युक्त होईल अशा रातीनें (इमाम्‌) हिला (समेत ) करा व (TA) पहा. 
ada ज्या रीतीनें हिला उत्तम सुखाची प्राप्ति होईल त्या रीतीनें हिची उन्नति करा. 
( अस्ये ) हिला ( सोभाग्यम्‌ ) उत्तम भाग्य (दत्वाय) देऊन (अथ) नंतर ( आस्तम्‌ ) 
आपल्या घरा (विपरेतन ) परत जा. तात्पर्य-ही वधू उत्तम गुणांनी युक्‍त होईल व 
हिला उत्तम ज्ञान प्राप्त होईल आणि त्या योगानें हिचं भाग्य We पावेल असें करा.” 


वेदिकविवाह, त्याचा उद्देश व रहस्य. 
आत्म्याला सुखाची प्राप्ति जञानानें होते, ज्या मानानें अज्ञान किंवा मिथ्या ज्ञान 
असेल द्या मानाने दुःखच जास्त मिळेल व जसजसे ज्ञान वाढत जाईल तसतसे सुख 
वाढत जाईल ही गोष्ट निर्विवाद आहे. अञज्ञानदरापेक्षां सज्ञानदशा हीच art 
पसंत केली जाते, याचें कारण तरी हेंच आहे. अज्ञान 
मनुष्यदेद्दाचे श्रेष्ठत्व. घालाविण्यासाठी जो हरएक मनुष्य धडपड करीत आहे ar 
सुद्धां त्या ज्ञानापासून आपणास ga मिळावें याकरितां 
आहे; ज्ञानापासून सुख मिळणार नार्ही अशी जर मनुष्याची खात्री होईल, तर ज्ञाना- 
'जन कोणीहि करणार नाहीं हें अगदाँ उघड आहे. तात्पर्य ज्ञान हेंच सुखाचे साधन 
आहे हें सर्वसंमत आहे. आतां तें मिळवांवयाचें कसें व कोणत्या योर्नांमध्यें तें मिळूं 
शकतें याचा विचार झाला पाहिजे. कीटपतंगापासून तों. rovina अनेक योनि 
आहेत, त्या सवे योनीमध्ये आत्म्याला ज्ञानार्जन करतां येत नाही. ज्ञान मिळविण्या- 
साठीं मनुष्याचेंच शरीर आत्म्याला घेणें भाग पडतें. आपण जर इतर योनीकडे 
लक्षपूवक पाहिलें तर आपणांस असें आढळेल कीं, त्यांना कांही स्वाभाविक ज्ञान असतें 
ब तें न शिकवितां लांना येत असतें; पण मनुष्याचे तसें नाहीं, याच्या जवळ 
थोडेसे खाभाविक ज्ञान असतेच; पण याच्या जवळ जे बुद्धिवेमभव असतें व आई, वाप 
व गुरु या त्रयीकडन व्याला त्या बुद्धिवेभवाचा असा विस्तार करतां येते". क्री, 
त्याच्याकडून जसे या जगताचें व जगत्कत्यांचे आकलन करतां येते तसें इतर कोण- 
दाहि योनीर्ताल प्राण्यांकडून होणें शक्यच नाही; म्हणूनच इतर प्राण्यांपेक्षा मनुष्याची 
योग्यता फार मोठी आहे असं सबै मानतात. 
मनुष्याला ज्ञानाजन करतां येतें, यासाठी त्याची योग्यता मोटी आहे. आई, बाप 
व गुरु यांच्याकडूनच तें ज्ञान मिळतें, हा सवीचा अनुभव आहे. आई व बाप 
i यांच्याशिवाय संतती होणार नाही, अर्थात्‌ ज्ञान घेणारा 
श्लो व पुरुप. उत्पन्न होण्यास स्री व पुरुष यांची सांगड अवस्य पाहिजे; 
च तशा रोतानें तो उत्पन्न झाल्यानंतरच आई, बाप व गुरु 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


८७७७७००४८८. ane, 


A Za) 


E 


SoS on 


ex iW) Lev. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangatri 
An 
वेदिकविवाह, त्याचा उद्देश च रहस्य. 2 


è त्याच्याठिकाणीं ज्ञानाची ज्योति पेटवितात व तिच्या उजेडाने तो मुक्ति प्राप्त करून 
घेण्यास योग्य होतो; म्हणून ख्नीपुरुषांचा संबंध असणें आव्यक आहे; दिवाय 
असें कॉ, पुरुष व स्री यांचा स्वतंत्र रीत्या शारीरिक दृष्टीने विचार केला असतां 
आपणास असँ आढळून येईल कीं, -एकाशिवाय दुसरा अपूर्ण, त्याचप्रमाणें खरीदिवाय 
gee अपूर्णच आहे. जशी पुरुषारिवाय खी अपूर्ण, त्याचप्रमाणे ख्रीशिवाय 
पुरुषाहे अपूर्णच, दोघेहि एकत्र राहिली व दोघेहि नियमपूर्वक वागू लागलीं तरच 
च्या दोघांची पूर्णता होत असते. तात्पर्य कोणयाहि eb जरी पाइिळें तरी Ags- 
यांची विवक्षित नियमांना संगति होणें इट आहे, असेंच ठरतें. 

यस्मात्‌ अरयाप्याश्रामेणो दानेनान्नेन चान्वहम्‌ || गृहस्थेनैव 
'घायन्ते तस्माञ्ञ्येष्टाश्रमा गृही ॥ मनुर ॥ १ ॥ ज्याअर्थी दान व अन्न 
यांच्या योगानें गृहस्थ बाकीच्या, ब्रह्मच, वानम्रस्थ व संन्यास या, तीनहि आश्रमाला 
स्वास्थ्य देतो, त्याअर्थी Tessa हाच स्वात्‌ श्रेष्ठ आहे.” असें स्मृतीमध्ये लिहि- 
SG प्रत्यही अनुभवास येण्यासारखं आहे. AAAS स्वतःचें स्वत:ला पोषण 
करतां यत नाहीं, व त्याचप्रमाणे वानप्रस्थ व संन्यास या आध्रमांत असणार्‍्यांला 
'स्वपोषणाचे उद्योग करण्यास वेळ नसतो; म्हणून हे तीन आशम पूर्णपणानें ग्रहस्था- 
UNITI अवलंबून असतात. जसा ब्रह्मचार्‍्याचा वेळ विद्या मिळविण्यांत जातो 
तसाच वानप्रस्थाचा वेळ विद्यार्थ्यांस विद्या शिकविण्यात ब 
संन्याशाचा वेळ उपदेश करण्यामध्ये जातो; म्हणूनच या 
तीनहि आश्रमांचा योगक्षेम गृहस्थानेंच चालविला पाहिजे 
या दृष्टीनें पाहिलें असतांहि स्री व पुरुष यांना ज्या शृदस्थाश्रमांत एकचित्त ठेवतां येते, 
त्रो आश्रम फारच महत्त्वाचा आहे असे ठरतें; अथात्‌ यांच्या सुस्थितिवरच सामाजिक 
धार्मिक, राजकीय व इतर सुस्थिति अवलंबून आहे, असें म्हणावें लागतें, 


ग्रहस्थाश्रमाची 
योग्यता. 


Ran सुस्थातिवर जर सवै राष्ट्राची सुस्थिति अवलंत्रून आहे तर गृहस्थाश्रम ^ 
कसा चालवावा याचें ज्ञान व्या आश्रमांत प्रवेश करूं इच्छिणाऱ्यांस व करविणार्‍्यांस 
aa इवें. ख्रीपुरुषांनां धर्माच्या dari कायमचे बांधणारा 

विवाह. विवाहसंस्कार हाच एक संस्कार आहे; म्हणून जर या 
संस्कारांतील म्म लोकांनां समजलें तर व्या लोकांकडून चुका 


होणार नाहींत व आपल्या जीवित्वाचें साफल्य होईल; यासाठी जसें इतर संस्कारांचे 
- तत्त्वज्ञान होण्याची आवरयकता आहे UTA विवाददाचेंहि तत्त्व लोकांस समजण्याची 


आवस्यकता आहे; कित्येक समजतात कीं, fear ही पुरुषांची मालमत्ता आहे; तर 


Sat कित्येक समजतात कां, पुरुष è feat हुजरे आहेत, अझा ज्या अनेक समजुती 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


TIT CE CIC ee : 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


x sm. 
लोकांत आहेत त्या वैदिकविवाहाचें मम समजल्यावर नाहीशा होतील व दोघांलाहि 
आनंद होऊन दोघांच्या जीवाचें साथेक्य होईल यांत शांका नको. 
जसा इतर प्राण्यांमध्ये त्याचप्रमाणें मनुष्यामध्यॉहि विवाह हवा तेव्हां करतां 
येणें जरी शक्य असलें, तरी तसें करणं अनिष्ट आहे. पशु आपल्या उपजत 
बुद्धीने प्रदृत्त होत असल्यामुळें त्यांच्यामध्ये मनुष्यांइतका अनाचार नाहीं; प्राय: 
पशु अमोघवीये असतात, त्यांच्यांत age एकदां 
विवाह करण्याची संग झाला असतां प्रायः गर्भधारण होतें, याचें कारण जर 
वेळ. आपण शोधूं लागलों तर Res नियमितपणा आहे 
असें आपणांस आढळून येते. मनुष्यांमधील नियमितपणा 
नाहींसा झाल्यामुळें संततीचा अभाव, अल्पायुषी व अशक्‍त संतति वगेरे परिणाम 
दिसत आहेत è निर्विवाद आहे. जशी दी नियमपद्धाते विवाहाच्या पूर्वी पाहिजे आहे. 
त्याचप्रमाणें विवाहानंतरहि पाहिजे आहे. विवादवपूर्वीच्या नियमपद्धतीला “ब्रह्मचर्य” 
असें म्हणतात. जो ब्रह्मचर्यं उत्तम पाळतो त्यालाच विवाह करण्याचा खरा आधि- 
कार येतो; त्रह्मचयांश्रमामध्यें RARA व वीर्यरक्षण हे दोन उद्योग करावयाचे अस- 
तात. वीर्येरक्षणानें सर्वे शारीर सुदृढ, निरोगी व हवें तें सत्कृत्य करण्यास योग्य 
असें बनतें व विद्यार्जनानें मन व बुद्धि यांवर सुसंस्कार होऊन सत्कार्य कोणतें व 
असत्काये कोणतें तें समजतें; अमुक केलें असतां उन्नति व अमूक केले असतां अवनति 
होते असे ठरवितां येतें. gee शारीर व सुसंस्कृत बुद्धि यांच्याच योगानें सर्व प्रकारची 
TATA साधणें शक्य आहे; म्हणून ब्रह्मचर्यं पाळल्यानंतरच विवाह करण्याची वेळ येते. 
धमाच्या नें ब्रह्मचये संपवून समावतेन संस्कार झाला कीं, विवाह करण्याची 
योग्यता झाली असें ae. अधार्मिक लोकांनीं ही विवाहाची मयीदा मोडून बालाविवा- 
हाची घातुक चाल ge केलो. वालविवाह करणें हें Mae, युक्तीने व अनुभवाने हीन 
ठरत असल्यामुळें सवानी त्याज्य मानणें उत्तम होय. सहाव्या किंवा आठव्या वर्षी 


उपनयन करून मुलाला ज्ञानाजेनाच्या व्यवसायांत लावावयाचे; चोवीस वर्षे agree 


केलें म्हणजे तिसाव्या किंवा बत्तिसाव्या वर्षी तो मुलगा विवाहाला योग्य ठरतो; त्याच- 
प्रमाणे मुळगीहि सोळापासून वीस वर्षाच्या वयाला विवाहाला अनुरूप होते; म्हणूनच 
£c Ct c 7$ षोड 3 Tat gn [e EN y sta 
A: पोडशाब्दा भाया बिदेतनास्रिकाम्‌ ॥ महाभारते ॥ तीस वर्षांच्या 
मुलानें सोळा वर्षाच्या मुलीशी विवाह करावा ?” असें महाभारतांत म्हटले आहे. बैद्य- 
Tera दृष्टीनें विचार केला असतांहि आपणांस आढळून येईल की पुरुष व्ली 


यांची अनुक्रमें तीस व, वीस या वषी वाढ पुरी होते तेव्हां याच्यापूर्वी जर दोघांचा 


संबंध झाला तर भकाछां मरण हाच त्याचा. परिणाम होणार यांत शंका नको. SS 
& fatear पूर्ण वाढीचें चिन्ह आहे असें कित्येक I छोक म्हणतात; पण वैद्य- 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


j 


an A 4 


uU ante? 


E 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotw 
चेदिकविवाह A = 
dara, त्याचा उद्देश व रहस्य. ष्‌ 


+ 


Mara दीने d नाहीं असें आतां ठाम झालें आहे, कारण कितेक gii चवथ्या 


' किंवा पांचव्या वर्षीहि Giew झाल्याची उदाहरणें इंग्रजी वैद्यकाच्या पुस्तकांत 


दिलेलीं आहेत; म्हणून रजोदरीन È पूर्णवाढीचे योतक aa. सिवाय समाजाची 
परिस्थिति खालावलेली असली, लहान मुलांच्या दृष्टीसमोर व्यभिचारादि प्रकार चालत 
असले, वाईट गोष्टी त्यांच्या कानावर येत असल्या RR त्यांची अकाली परिपक्रता 
होते; म्हणून emu दुष्ट संगतीपासून पुढील पिढीला अलिप्त ठेवून त्यांच्या मनाची 
-व शरीराची पूर्ण वाढ होईल असें प्रत्येकाने करावें हें उत्तम आहे. 
वधूनं व वराने पूरण त्रह्मचर्यत्रत पाळून विद्या व बळ संपादन करून, अर्थात्‌ शारी- 
रिक, व मानसिक संपत्ति प्राप्त कलन घेऊन, सर्व प्रकारे 
विवाहाची व्याख्या. झभगुणकर्मसभावयुक्त वधूवरांचा, उत्तम संतति उत्पन्न 
करण्यासाठीं व वणीश्रमानुकूल उत्तम उत्तम कामें करण्या- 
साठी विवाहसमयां स्थापन केलेल्या ARJA सर्वव्यापक परमेश्वराच्या सन्मुख, age 
आणि AZZ यांच्या समोर जो प्रतिज्ञापूवक संबंध zer जातो, ल्याला विवाह 
असें म्हणतात; हा विवाह झाला म्हणजे त्यांचा संबंध कायमचा झाला व पूर्वी सांगि- 
तल्याप्रमाणं सव प्रकारची जवाबदारी त्यांच्यावर आली, 
तीन UE रजस्वला होत असलेली वधू चवथ्यावर्षी रजस्वला होऊन शुद्ध 
झाल्यानंतर एखादा उत्तम दिवस पाहून विवाह करावा, 
वधूवरांच्या वयाची इयत्ता पूर्वी सांगितली ; पण येथें वधू किती 
वेळ ger झाल्यानंतर विवाह करावा हें TAMAS आहे. 
सुगांधित शुद्ध जलाने पूर्ण अशा कलांना वधूवरांना विवाहाच्या दिवशाँ ara 
करावें हें ar ब्रह्मचयीश्रमाची समाप्ति व सुसंतानोत्पत्त्यर्थ कामविचाराची उत्पत्ति यांचे 
सूचक आहे. aa करतेवेळी “ ओं कामवेद ते नाम- 
विवाह संस्काराचा मदो नामाखि०।” या संत्राचा वधूवरांना व ara 
um. आप्तइष्टांनीं उच्चार करावा. या प्राचीन संस्काराचे हीच 
मांगल्यस्नान हें अवरिष्ट रूप आहे (2) वधूवरांनी आप- 
आपल्या घरी उत्तम FSIS घाळून उत्तम आसनावर पूर्वाभिमुख बसावें व तेथे 
ईश्वराची स्तुति, प्राथना, उपासना, स्वस्तिवाचन, यांतिसुक्त पठण करावें, नंतर 
अम्याधान, समिदाधान, स्थालीपाकादि यथोक्त कृत्यें करून सामान्य दोमाहुति देऊन 
मंगलकायीला योग्य असें सामगायन करावें किंवा ऐकावे. ( ३ ) नंतर वराने वधूच्या 
घरी जाण्याची तयारी करावी, वरपक्षाच्या मंडळीनें व वधूपक्षाच्या मंडळीने विवाहो- 
चित सामानाची सवं तयारी केलेली असावी. ( ४ ) वराचा वधुच्या घरीं प्रवेश 
झाल्याबरोबर पालकाने मधुपकौदिक विधि करून त्याचा सत्कार करावा. वराचा मधु- 


वधूच्या विवाहाचा 
दिवस. 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ERRE: A. - 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


€ आर्यध्म. 


पर्कानें सत्कार करावयाचा तो वधूपक्षाकडून प्रेमळ .भाषण, आसन, पाद्य, अर्ध्य वगेरे 
साधनांनी करण्यांत येतो. असा सत्कार केल्यानंतर वेदाच्या पश्चिम बाजूस केलेल्या 
उत्तम आसनावर वराला बसवून AARAA आचमनीयोदकासह जलपात्र वराला द्यावे. 
नंतर वरानें आचमन केल्यावर मधुपके अपेण व प्रादन करून जलानें इंद्रियस्पदी 
करावा नंतर यथाशक्ति वराला गोदानादि योग्य द्रव्याचे अपण करावें; म्हणजे मधुपर्कः 
THA पूण झाला असे होतें. ( ५) नंतर वराकडून वधुचा सत्कार करण्याचा क्रम आहे 
तो येषेंप्रमाणें:-वधूला उत्तम aS देणे, नेसावयाचीं व आंगावर घेण्याचा ae देणं वः 
तिला अलंकार घालून सुशोभित करणें. यांच्यायोगानें वधूचा सत्कार केला जातो; याप्रमाणें 
वधूवराचा सत्कार झाल्यावर वधूवरांना आपआपली ae घेऊन तयार होईपर्यंत विवाह- 
यज्ञमंडपांत कायै sale अग्नि वगैरेची सिद्धता करून ठेवावी, तेथें वरपक्षाकडील एका 
मनुष्यानें उदककुंभ घेऊन उत्तराभिमुख बसावें व याप्रमाणें ad सामुग्री तयार 
करावी. ( ६ ) नंतर कार्यकर्त्याने सालंकृत कन्येला वराच्या सन्मुख आणावे. 
या वेळीं सभामंडपांत वधूवरांनीं सर्वासमक्ष पहिली प्रतिज्ञा करण्याचा मंत्र म्हणाव- 
याचा तो असा:-- 


प्रतिज्ञामंत्र, 
ओम्‌ adaa विश्वे. देवाः समापो gd- 


यानि नो ॥ सं मांतरिश्वा सं धाता समुदेष्टी' 
qarg नौ ॥ à 


क. ८।३।२८।७॥ 


s वर व वधू बोलतात कीं, (AX देवाः) या यन्ञशाळेत वसलेले विद्वान्‌ 
लोक a! आपण आम्हा दोघांछा ( समञ्जन्तु ) निश्चयाने जाणावें कीं, आम्ह स्वतःच्या 
अनुमतानें TAs रहस्थाश्रमामध्यें एकत्र राहण्यासाठी परस्परांचा स्वीकार करीत 
आहे. (नो) आम्हां दोघांची ( हृदयानि ) अंतःकरणे ( आपः ) जलाप्रमाणें शांत | 
ब औीतिपुषैक Rari राहतील, जसा ( मातरिश्वा ) प्राणवायु आम्हांला प्रिय 
आहे त्याचप्रमाणें आम्ही दोघें ( सं ) एकमेकांच्या संगतीने प्रसन्नयुक्त राहूं. जसा; | 
( घाता ) जगताचे धारण करणारा परमात्मा सर्वोच्या ठिकाणीं ( सं ) प्राप्त झालेला | 
आहे त्याचप्रमाणें आम्ही दोघें एकमेकांस प्रीतीने धारण करूं ( समुदेष्टी ) जसा. 1 
उपदेश करणारा श्रोत्यांबर प्रीति करतो त्याप्रमाणें (at) आम्हां दोघांचा आत्मा 
परस्परांवर इढ प्रेम ( दधातु ) धारण करो.” ( ७ ) याप्रमाणें प्रतिज्ञा झाल्यानंतर 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar E 


UTT. + 


Maen PLIES 


a C 
a 


I rT den) yr; rf 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangoti 


पाणिग्रहणमन्त्र. v 


वधुवरांनीं यज्ञमंडपांत येऊन आपली प्रतिज्ञा कायम टेवण्याचें बल प्राप्त देण्याविषयी 
दोघांनी प्राथेना करावी. ओम्‌ pp: स्वः अघोरचक्षुरपतिघ््येधि मन्त्र म्हणून 
यज्ञकुण्डाची प्रदक्षिणा करून नंतर वराच्या दक्षिणभार्गी वधूने राहून “ मी पतीच्या 
मार्गानें जाणारी व्हावे” अशी परमेश्वराची प्रार्थना करावी. या प्राथना चालल्या असतां 
मंगळ वाद्ये वाजवावींत व (८ ) नंतर पुरोदितस्थापना करून आचमनापासून 
समिधादानादिक यज्ञक्रायं करून SIE, wea, अभ्यातान होमादि 
केल्यानंतर ( ९ ) पाणिग्रहण, (१० ) शिलारोहण, ( ११ ) ernia, (१२) 
सप्तपदी, ( १३ ) पूर्वस्थापितजलकुम्भांतून वधूच्या मस्तकावर ISAAA व gA- 
द्दीन, ( १४ ) हृद्यस्पदी, ( १५ ) आशीवीद 2 giu झाल्यानंतर (१६) 
walt, ( १७ ) सप्तक्रापेसहित अरंधतीदरीन, ( १८ ) यज्ञ अवशिष्टाचे भोजन 
( १९ ) वामदेवगान वगेरे उत्तमविधि करून विवाहसमास्ति करावी; नंतर वरात 
आल्यावर द्याच रात्रीं किंवा संस्कार झाल्यानंतर विद्वान्‌ व MAZ यांचा योग्य सत्कार 
करावा; याप्रमाणें विवाहसंस्काराचा संक्षेपाने कार्यक्रम आहे; आर्ता यांत येणाऱ्या 
मंत्रांच्या RARI वधूवरांचीं काय काय कर्तव्ये उरतात तें RAI 


पाणिग्रहणमंत्र. 
आसम्‌ गभ्णाम त साभगत्वाय हस्त मया 


IC 


पत्या जरदष्टियेथासः ॥ भगो अयमा 
aar पुर्रन्धिमंझं त्वादुर्गाहपत्याय 
देवाः ॥ ऋ. ८।३।२७।१॥ अथर्व. १४।१।१।९०॥ 


“ हे वरानने! जसा मी ( सौभगत्वाय ) ऐश्रयैसुसंतानादे सौभाग्याच्या प्राप्ति-- 
साठी ( ते ) तुझा ( हस्तम्‌ ) हात (ema) ग्रहण करतों व तूं ( मया पद्या ) 
मी जो पति त्यासह ( a) uz होईपर्यंत सुखपूर्वक ( आसः ) रहा. त्याच 
प्रमाणें, हे वीरा! मी सौमाग्याची द्धि होण्यासाठी तुझा द्यात ग्रहण करतें, तूं मज 
SIS वृद्धावस्था होईपर्यंत प्रसन्नतापूवेक रहा. तुला मीव मला तूं. आजपासून 
पतिपल्नीभावानें पराप्त झालों आहों, ( भग: ) सकल रेश्रर्ययुक्त, (eat) न्याय- 


` । _ कारी, ( सविता ) सकल जगाचा उत्पन्नकती, ( पुरन्धिः ) बहुत प्रकारच्या जगाचे 


— eT a 


UR करणारा परमेश्वर व ( देवाः ) हे सभामंडपांत वसलेले विद्वात्‌ लोक 
( गाहैपत्याय ) ग्रहस्थाश्रमकर्माच्या अनुष्टानासाठीं, (त्वा) तुला ( मह्यम्‌) मला 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


È «rtm. 


(ag: ) देत आहेत. आजपासून मी तुला व तूं मला पूर्णपणें बांधले गेलों आहोत, 
यासाठीं आम्ही परस्परांला अप्रिय होईल अस आचरण कधीहि करणार नाही.” 


या मंत्रावरून पतिपत्नीचें नातें कसं असावें हें पूणपणानें ठरत आहे. पति म्हणतो 
कीं, “ मी सौभाग्य प्राप्त होण्यासाठीं आज तुझें पाणिग्रहण करीत आहें. तूं माझ्या- 
वरोबर वृद्धावस्था पुरी होइपर्यंत प्रेमपूर्वक aida. यावर 
पतिपत्नीचं नातें पत्नी म्हणते की, “ हे पति! मीहि कल्याणाच्या अभित्वद्धी- 
कसें असावें? साठा आपलें पाणिग्रहण करीत आहें, आपण मजबरोबर 
वृद्धावस्थेपर्येत प्रसन्नतापूर्वंक रहावें.” è बोलणें जमलेल्या 
सवे विद्वानांसमोर होतें; हा तेथें एक प्रकारचा परमेश्वराच्या व विद्वानांच्या साक्षीने 
धार्मिक करार केला जातो. हा करार मरेपर्यंत मोडणें शाक्य नाहीं. पतीला पत्नी व 
पत्नीला पाति हें देवत या करारापासून झालें; या करारापुढें एकानें दुसऱ्याला सहाय्य ; 
केल पाहिजे इतकंच नव्हे तर कोणत्याहि रीतीनें कोणीहि अधार्मिक, अनेतिक व अप्रिय 
आचरण करतां नये. मग व्यभिचारादि दुष्ट कम कोणीहि करतां नये हें निराळें सांगणे 
नको. तसेंच 


ओम्‌ भगस्ते हस्त॑मग्रहीत्‌ सविता हस्त- 


महात्‌ ॥ पत्नी त्वमासे धमणाहं गह- 
पंतिस्तव ॥ अथै. १४।१।१।५१। 


है प्रिये! ( भगः ) ऐश्वयंयुक्त असणारा मी ( ते हस्तम्‌ ) तुझा हात (अग्रहीत्‌) 

हेण करता, तसंच ( सविता ) धर्मयुक्त कामामध्ये प्रेरणा करणारा मी तुझ्या हाताच 

अहण करतों ( त्वम्‌ ) q ( aor) धर्माने माझी (पत्नी) स्री आहेस व ( तव) तुझा 

«मी (गृहपतिः) गृहपाति आ। आम्हा दाथ मिळून गृहकृत्यांची सिद्धता करू. जे दोघांला 

अंभ्रियाचरण ब्यभिचारादिक आहेत त आम्ही कधीहि करणार नाहीं. ज्याच्या योगानें 

सवे उत्तम कामें होतील आम्हाला उत्तम संतति होईल, उत्तम Vad वाढेल व उत्तम 
सुख होईल असेंच कृत्य आम्हा करून आपली SAG करून घेऊ ?? तसंच: 


आम्‌ ममेयमस्त पोष्या सद्य त्वादाद्‌ qg- 


SIIT: || मया पत्या म्रजावाते T जीव- 
शरदः शतम्‌ N अथव. १४।१।१।५२॥ 


Bie. 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Bissau 


PTS 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पाणिग्रहणमन्त्र. ९ 


“ ह अनध! ( वृहस्पतिः ) सवे, जगाचे पालन करणाऱ्या परमेश्वराने (त्वा) 
सुला ( मह्यम्‌ ) मला (अदात्‌) दिलें आहे. ( इयम्‌ ) ददी तृं सव प्रकारे माझ्याकडन 
( पोष्या ) पोषण करण्यास योग्य अशी (अस्तु ) हो ( प्रजावति ) तूं (मया 
यत्या ) मी जो पाते त्यासह ( शतं शरद: ) AAT AEG अर्थात्‌ रांभर वर्षेपर्यंत 
(a जीव ) सुखाने रहा. ” या मंत्रांत दिलेल्या प्रतिज्ञेवरून काय बोध घ्यावयाचा 
तो अगदीं स्पष्ट आहे. या प्रतिजञेप्रमाणंच वधूनेंहि अशीच प्रतिज्ञा करावयाची ती 
अशी, “ हे वीरा! परमेश्वराच्या कृपेने आपण मला प्राप्त झाले आहांत, आपल्या 
वांचून मळा दुसरा कोणीहि पालक, सेव्य व देव नाही. मी आपणाशिवाय दुसऱ्या 
कोणावर प्रेम करणार नाहं व आपणहि त्याचप्रमाणें दुसऱ्या कोणत्या sat प्रेम 
करूं नये. अशा रीतीनं आनंदानें आम्ही एकत्र दभर वर्षेपर्यंत रहावें.” तसेच, 


आम्‌ AL चासा व्यदवाच्छभ क बृहस्पत 
प्राश कवानास्‌॥ तनसा नारा सांवता 


WB सयासव NITTI प्रजया I 
* wma. १४।१।१।९३|| 


“ हे शुभानने! ज्याप्रमाणे या परमेश्वराच्या सृष्टीमध्ये त्याच्या व ( कवीनाम्‌ ) 
विद्वानांच्या ( प्रशिषा ) उत्तम शिक्षणाने ară उत्तम Qda नांदतात व जशी 
(au ) विदयुत्‌शक्ति ही सवत्र व्याप्त झालेली असते; त्याचप्रमाणें तूं माझ्या प्रसन्नत- 
साठी ( वासः ) gaa, ( शुभे ) उत्तम आभुषण यांनां धारण करून ( कम्‌ ) 
माझ्याकडून सुख मिळीव. या माझ्या व तुझ्या इच्छेला परमेश्वर ( व्यदधात्‌ ) सिद्ध 
करो. तसा ( सविता ) सव जग उत्पन्न करणारा परमेश्वर व ( भग: ) पूर्ण Wa 
९ प्रजया ) उत्तम प्रजेच्या योगानें ( इमाम्‌ ) या तुला अथात्‌ ( नारीम्‌ ) मी जा नर 
याद्या स्रीला ( परिधत्ताम्‌ ) शोभायुकत करो व त्याचप्रमाणं मीहि ( तेन ) या सवै 
सांधनांनी ( सूयीमिव ) सूयाच्या शोभेप्रमाणं वत्नभूषणादिकांनी सुशोभित Sara 


* याचप्रमाणे स्त्रीनेंहि प्रतिज्ञा करावी, तसँचः-- 


ओम्‌ अहं विष्यांमिं मयि रूपम॑स्या वेद- 
देत्‌ पश्यन्मनसः कुलायम्‌ ॥ न स्तय- 
Ala मनसोदमच्ये स्वयं श्रथ्नानो TS- 
णस्य TTT ॥ अ. १४११1५७ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


` 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
Cal 


3o emis . 


‘è कल्याणकारिणि ! ज्याप्रमाणें ( मनसः ) मनानें ( कुलायम्‌ ) कुलाच्या वृद्धीला 
( पञ्यन्‌ ) पाहत ( अहम्‌ ) मी ( अस्याः) या तुझ्या ( रुपम्‌ ) रूपाला ( विष्यामि ) 
प्रीतीनें प्राप्त होईन; जसें मी निष्कपट प्रेम तुझ्यावर करतें त्याचप्रमाणे तूं ( मयि वेदत्‌) 
माझ्यावर निष्कपट प्रेम ठेव. ज्याप्रमाणें मी ( मनसा ) मनानेंहि तुझ्याशी ( स्तेयम्‌) 
चोरी करणं ( Super ) सोडून देत आहें व कोणत्याहि उत्तम पदाथीचा चोरीनें 
(न aĝ ) भोग करीत नाही, ( स्वयनू ) स्वतः मी ( श्रन्थानः ) पुरुपार्थाने शिथिल 
झालां असतांहि ( वरुणस्य ) उत्कृष्ट व्यवहारांतील fade दुव्थसनी पुरुषाच्या 
( पाशान्‌ ) पाझाला दूर करतों, त्याचप्रमाणे ( इत्‌) खरोखर die करीत ada. 
याप्रमाणे sug प्रतिज्ञा करावी.” 
या प्रतिज्ञामंत्रावलन उघड होतें की पतीनें Sait किंवा पत्नीने पतीशी कपट 
कधींहि करतां नये, कोणताहि व्यवहार एकमेकांना कळाविल्या वांचून करतां नये. 
भक्ष्यभोज्यादि Teale एकमेकांनी एकमेकांना न कळत भक्षण करूं नये असें ज्या अथी 
वेद म्हणतो; त्या अर्थी दोघांचे किति ऐकमल्य प्रत्येक व्यवहारांत असलें पाहिजे 
याचा उलगडा सहज होतो. पति व पत्नी हीं दोघेहि विद्वान्‌ व एकमेकांस प्रसंग 
विषयी उत्तम सल्ला देण्यास योग्य अडीच असलीं पाहिजेत हें 
पतिपत्नीचे परस्पर या संत्रावरून उघड होत आहे. दोघांतून जरी एक 
वतेन- अज्ञानी व असंस्कृत असेल तरीहि ल्यांच्या मध्यें या मंत्रांत 
` वर्णिलेले प्रेम राहणार नाहीं व जरी राहिले तथापि एक- 
War जसा उपयोग व्हावयास पाहिजे, त्याप्रमाणे होणार नाहाँ हें अगदीं उघड 
आहे; म्हणून दोघांची aa उत्तम सुसंस्कृत होतील आशी व्यवस्था करणें 
इष्ट आहे. 
लाजाहोममंत्र. 
Ses © (CANE e 
s आम्‌ इय नायुपत्रूत लाजानावपान्तका Il 
आयुष्मानस्तु मे पतिरेधन्तां ज्ञातयो मम 
स्वाहा ॥ इदमग्नये, इदन्न मम || 


“हो खरी होमामध्यें लाह्या घालीत असतां असें म्हणते काँ, माझा पाति पूणीयुषी 
होवो व माझे ज्ञाति वांधव सुखाने आनांदेत होवोत. हें खरें असो, म्हणून ही 


आहुति ema देत आहें, ही माझी नव्हे. ” या मंत्रावलून उघड होत आहे कॉ... 


ait नेहेमी पतीचे आयुष्य कसें वाढेल, त्याला आनंद कशानें होईल याचे चितन व 
तदनुसार यत्न करीत असलें पाहिजे. 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


es = 


आल कहसा Dai = 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri® 


आहुतिमन्त्र. 1T 


+ 
सप्तपदीचे मंत्र, 
da n A 
आम्‌ इष एकपदा भव सा मामनुत्रता भव विष्णु 
GS A TS 
स्त्वा नयतु पत्रानन्वन्दावह वहूस्त सन्तु जरदष्टयः p? M 
~ NY oe da S A A 
ओम्‌ उज द्रिपदी भव० Il ओम्‌ रायस्पोषाय त्रिपदा 
LS = n a ~ 
भव० ॥ आम्‌ म्यांभवाय चतुष्पदा भव० ॥ ATL 
n ^ Y [a 
प्रजाभ्यः पञ्चपदा भव० ॥ आम्‌ ऋतुभ्यः षट्पदाः 
- n n 
भव० ॥ आम्‌ AG AUTISTI e d 
“हे faa | तू अन्नादि भोग्यपदार्थ प्राप्त करण्यासाठी, तेजस्विता प्राप्त होण्यासाठी, 
घन व ऐश्वय मिळण्यासाठी, मनाला आनंद प्राप्त होण्यासाठी, प्रजा होण्यासाठीं सहा 
"Eg सुखाने व आनंदानें जावे म्हणून व आम्हांमध्यं परस्पर सख्य वाढावे; म्हणून मी 
धमांचें आचरण करतों त्याप्रमाणे Fz आचरण करीत जा. परमेश्वर तुला तशी बुद्धि 
देवो. अशा रीतीनें राहून आम्हांला पुष्कळ पुत्र होवोत व ते Ud TA होईपयत Ha.” 
या मंत्रामध्यें पुरुषांला ख््यांचें कोणकोणत्या गोष्टींत सहाय्य होऊं दाकतें हें सांगि- 
as आहे. (१ ) भोग्यपदार्थ संपादन करणें, ( २ ) तेजस्वी बनर्णे, ( ३ ) संपत्ति 
मिळविणे. ( ४ ) मानसिक आनंद मिळविणे, ( ५ ) संतति 
स्रीचे पुर्पास सहाय्य. उत्पन्न करणें, ( ६ ) आयुष्य सुखाने घालविणे, (७ ) व॒ 
परस्परांतील प्रेम वाढविणें या सर्व वावतीत जसे ख्रियांनीं 
J पुरुषाला सहाय्य दिलें पाहिजे त्याचप्रमाणें पतीनेहि पत्नीला सहाय्य दिलें पाहिजे. जेव्हां 
समाजामध्ये अशाप्रकारें पुरुषांस, हरएक बाबतींत मदत करणाऱ्या ferr होतील तो 
सुदीन होय. हो स्थिति येण्यास त्यांस सुशिक्षण हेंच एक असत दिलें पाहिजे हें 
अगदीं उघड आहे. à 
"~ ` आहुतिमंत्र, 
~ bat | e nO €. T 
आम्‌ अघारचक्षुरपातञ्याव शिवा T- 


rd: qual: qas: वीरसूर्देवृकांमा- 
| स्योना grat भव हिपदे शं चतुष्पदे ॥ 

| ऋ. CIR dell 
> प्रिये! तूं ( अपातिन्नि ) पतीचे इनन .न करणारी अथोत्‌ त्याच्याशीं विरोध न 


ee 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
e 


१२ sms. 
करणारी, ( अघोरचक्षुः ) डोळे वटारून न पाहणारी अर्थात्‌ नेहेमी हास्य मुख करून 
बोलणारी हो; तसेच घरांतील ( vem) माई वांसरांचें उत्तम ( शिवा ) कल्याण 
रणारी हो; ada ( सुमनाः ) उत्तम विचारशील व ( Sad) उत्तम गुण कर्म 
व स्वभाव यांनां युक्त हो. तसेच ( वीरसूः ) वीराला प्रसवणारी हो व ( देत्रकामा ) 
दीरांनां सुख देणारी, त्यांच्याशीं विरोध न करणारी व ( स्योना ) सवे रीतीनें सुख 
देणारी हो; तसंच ( नः) आमच्या ( द्विपदे ) घरांतील माणसांचें व ( चतुष्पद ) 
गाई वांसरांचें ( शाम्‌ ) कल्याण करणारी हो.” 
या मंत्रामध्यें rar जवाबदारी फारच वर्णिली आहे. मंत्राचा उद्देशा असा 
दिसतो कीं, आर्याच्या समाजामध्ये अशा प्रकारच्या स्त्रिया असाव्या, अर्थात्‌ अशा 
प्रकारच्या त्रिया उत्पन्न होतील असें gan ula दिले 
पाहिजे व त्याच मानानें उच्च पुरुषांनांहि मिळालें पाहिजे. 
स्त्रियांची योग्यता अशी असावी असे सांगण्या- 
नेच पुरुषांची किती असावी È उघड ठरत असते. घरांतील मनुष्यांचं 
व गाई वांसरांचें कल्याण करण्यांत तर स्त्रिया तत्पर असल्या पाहिजेत पण याशिवाय 
त्या वीरांनां उत्पन्न करणाऱ्याहि असल्या पाहिजेत. हें मंत्रांतील विधान 
. पाहण्यासारखे आहे. श्रिया ह्या केवळ चुळीपुढेंच राहणाऱ्या नसून त्या भावीपिढीमध्यें 
मोठमोर्टी कार्य करणारे वीर उत्पन्न करणाऱया वीरमाता आहेत हें जसें पुरुषांनी 
तसें स्त्रियांनींहि लक्षांत ठेवलें पाहिजे. शेळपट, मंद्मति व पांचरुपयांच्या नोकरीसाठी 
जोडे झिजविणारे पुत्र उत्पन्न करून आपलें व आपल्या देशाचें नांव धुळीस मिळविणारांचें 
काम करण्यापेक्षां बांझपण चांगले असें कंठरवानें वेद सांगत आहे. विवाह प्रकरणांतील 
हा मंत्र सवास असा उपदेश करीत आहे की तुम्ही आपलीं मुलें तेजखी निपजतीळ 
असा प्रयत्न करा. शरोरान, मनान, विदन, वुद्धीने, कोइाल्याने, थोग्य- 
तन, मानाच व इतर गुणांनी आपली सुल थार झाळी पाहिजेत, ती 
.पेजस्वी निघालीं पाहिजेत, त्यांनी जगांत नांव केळे पाहिजे, त्यांनीं 
आपळा, आपल्या धमांचा व आपल्या देशाचा उद्धार केला पाहिजे, 
आपली सुळ झातहास वाचणारी न होतां इतिहास करणारीं झालीं 
पाहिजेत दा उपदेश व याहीपेक्षा जास्ती उपदेश वरील मंत्रांतील “ वीरसूः ” 
या शब्दांत आहे. हा शब्द अत्यंत महत्त्वाचा आहे, विवाइम्रकरणांतील सर्व मंत्रांचा 
भाव या एका शब्दांत सांठवला आहे असें म्हणण्यास हरकत नाहीं. deg वरि 
उत्पन्न करणाऱ्या माता झाल्या पाहिजेत. “ वीरयति | 
वीर शब्दाचा अथे. अमित्रान्‌ ” जो आहेत करणाऱ्यांचे निवारण करतो तों | 
वीर होय. अहित पुष्कळ प्रकारचें आहे. थामिक अहित 
करणारे नास्तिक लोक असतात त्यांचें निवारण करणारे ते धर्मवीर होत. ATM- 


वीर प्रसवणाऱ्या 
ल्रियांची आवश्‍यकता. 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


i. emer TT LI 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri® 


आहुतिमन्त्र. 4 | 
न मुळें अनाचार अनीति वगैरे आचरणारे जे असतात ते लोकांची फारच ह्याने कर- 
ण तात, म्हणून अशा जनसमाजाच्या अज्ञानाचा हरएक प्रकारें जे नाशा करण्यास काया 
H वाचा मनें करून झटतात ते ब्रह्मचीर होत. राष्ट्रामध्ये पारतंत्र्य उत्पन्न करण्यास 
) जे सहाय्य करतात किंवा जे परचक्रांत सामील असतात असे जे देशाचे शत्रु आहेत 
A त्यां adit fest करून स्वातंत्र्याचा उज्ज्वल प्रकाश पाडणारे जे रणधुरंधर 
) असतात, ते रणवीर या नांवानें नांवाजळे जातात. परदेशी मालाने आपल्या देशी 


व्यापार धंद्यावर स्वारी करून जें व्यापारी आक्रमण चालविलेळें असतें त्यावेळीं स्वदेदाव- 
स्तुंवर प्रीति उत्पन्न करून, स्वदेशांत उद्योगधंदे व स्वदेशाचा न्यापार यांची भरभराट 
करण्यास जे सत्पुरुष कारणीभूत झालेले असतात ते वाणिग्वीर होऊन शोभू लाग- 
तात. अशाच प्रकाराने मनांतील दुष्टवासनांचें व sme संयमनादि काम कर- 
णारे असतात ते थोगवीर होत. अशाप्रकारचे जे अनेक बीर आहेत तसे आपले 
पुत्र व्हावेत; यासाठी RR प्रयत्न झाले पाहिजेत, हें dei त्यांच्या आधीन 
आहे, असा उपदेश व्रोल मंत्रांत केलेला आहहे. 
वीरपुत्र उत्पन्न व्हावेत असें सबीस वाटत असेल पण ते उत्पन्न कसे व्हावेत, 
याला काय उपाय आहेत, ते समजण्याची कोणाला इच्छा उत्पन्न होईल. dX SR 
उत्तर वरील विवाहमंत्रांतच आहे. “ अघोरचक्षुः ” 
या पदानें असँ «udo आहे. कां, AA परस्पर 
आचरण AGA नसावें, प्रेमानें व ममतेने एकमेकांनी 
वागावे. अश्या रीतीने हं नवराबायको प्रेमानें वागू लागली असतां di 
प्रचलित विषयांच्या गोष्टी करतील. समाजामध्ये काय चाललें आहे, राज- 
कीय विषय कोणते उपास्थित आहेत व त्यांची wat कशी काय चाललेली आहे, 
धमीची स्थिति कशी आहे, व कोणत्या बाबतींत न्यूनता आहे, सांपत्तिक व व्यापाराची 
आपल्या देझांतील स्थिति कशी आहे. इत्यादि प्रश्नांचा खळ तां प्रेमानें वागणारा 
ख्रीपुरुषें आपआपसांत विचार करून करतील व त्या विचारांचा पारणाम त्यांच्या 
रजवीयावर होऊन त्यांची मुळें त्यांच्या विचारांच्या अनुरूप निपजर्ताल तसेच 
“सुमनाः ” È पुढील पदहि दोघांची मनें सुसंस्कृत झालीं पाहिजेत असें दाखवीत 
आहे. सत्यप्रियता व सुविद्या यांच्या योगाने मन सुसंस्कृत होत. जशी 
सत्यप्रियता व सुविद्या पुरुषांस पाहिजे तश्च ती ख्रियांसाहि पाहिजे 
सत्यप्रिय मनुष्य ASA, निस्पृह व उदार असतो, तसा हांजीदांजी करणारा व 
| . खुतिपाठक नसतो; म्हणून agai जर सत्यनिष्ठ असतील तरच त्यांचे पुत्र वीर 
' होतील असें वरील मंत्रांत ध्वनित केळें आहे. खुतिपाठक, Tats, कुविचारी, 
Sra, भखाभिमानी आईबापांचा मुळें नर अजागल स्तनाप्रमाणें निघाली तर त्यांत 


सुपुत्र निपजण्याचे 
उपाय. 


MeV ie तिळ. cel — SUC 


vm — dll dq 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१४ आर्यधमे. | 
काय आश्चर्य ! यासाठी वरील श्रुतींतील “ सुमनाः ” हा शब्द Tea लक्षांत x 
ठेवून तशी स्थिति आपली करण्याचा प्रयत्न करावा. मनानें सुसंस्कृत, उत्तम E 
विद्वान्‌, करारी, स्वाभिमानी अशा आइँबापांचाँ मुळें उत्तम वीर निपजतील यांत दका द 
नाहा; याप्रमाणे मनाची स्थिति झाल्यानंतर “ सुवर्चाः” É पद पाहण्यासारखे त 
आहे. या पदानें उत्तम गुण, उत्तम कर्मे, उत्तम स्वमाव व उत्तम विद्येची Wee È 
स्विता हे गुण स्रीपुरुषांमध्ये असावेत असें ध्वनित केलें आहे. उत्तम विचारी आईबापाची E 
'उत्तम संतति होईल E खरें पण त्यांताहि जर तीं उत्तम mel करण्यांत तत्पर असतील 3 
तर त्याहून उत्तम संतति होईल. जे विचार व जीं sa आईबाप करीत असतात 
त्यांचा परिणाम aiar रजवीर्यावर होऊन तशीं मुलें त्यांनां होतात. क्षत्रियगुण 
संपन्न आईबापांचा मुळें उत्तम क्षत्रिय व ब्राह्मणगुणसंपन्न सात्विक आईवापांनां | २ 
तशीं सात्विक gë साधारणतः होतात. जर दोघांमध्ये स्वभाववैषम्य असेल तर î 
मात्र मुलांमध्ये विषम स्वभाव उत्पन्न होतात पण जर आईवापांच्या मनामध्ये एका |, : 
विशिष्ट विषयाचें तादात्म्य ao असेल तर तो गुण निश्चयाने मुलांमध्ये येतोच र 
, येतो. या arena नियमाला धरूनच वरील मंत्रांतील पदें आहेत. à 


हें येथं लक्षांत ठेवलें पाहिजे. तात्पर्यं जर वर लिहिल्याप्रमाणे आपले पुत्र वीर निप- | : 
जावेत. असे वेदाचें सांगणें ख्रीपुरुपांनां ऐकावयाचें असेल तर आपण qu | : 
विद्वान्‌ होऊन वीरत्वाचे गुण अंगी आणावे व विचार आणि काते तशीच ठेवावी | : 
म्हणजे qui वीरगुणयुक्त मुळें नि:संशय. होतील, 
विवक्षित प्रकारच्या स्वभावाची काथेकर्ती मुलं उत्पन्न करणें हैं digestion हातांत 
आहे, हें दाखबिण्यासार्टाच वरील मंत्रांत “ वीरसूः E पद घातलेले आहे. वाईट 
Be होणे याचा aii WO आईबापांवरच आहे. तेव्हां | 
जवाबदारी या दोषांतून सुटण्याचा त्यांनी. नेहेमी प्रयत्न करीत | 
असावा. विषयोपभोगाच्या इच्छेनें जर ख्रीपुरुषें रंत होऊं 
लागलीं तर त्यांची संतति विषयी व स्वार्थी निघेल, पण जर राजकीय, सामाजिक, धार्मिक 
नेतिक विषयांवर उत्तम रीतीनें वाटाघाट करणारे आईबाप असतील तर त्यांची संतती तशी 
होईल. आईवापांची जबाबदारी येथेंच थांबत नाही. सुळे उत्पन्न झाल्यावर तीं कोणाच्यां | 
संगतीत. वागत आहेत, UT कानांत कोणते शब्द पडत आहेत व तीं कोणत्या 
पाठशाळेत अभ्यास कसा करात आहेत; यांकडे aT नीट लक्ष पाहिजे. लहानपणी 
जसें यांच्या मनाला वळण द्यावें तसें तें वळते. जर लह्दानपणीं चांगल्या मुलांची त्यांना | 
संगति असली, चांगले उदात्त उपदेश त्यांच्या कानांत पडत असले व उत्तम गुरूच्या - | 
हाताखालीं त्यांचे शिक्षण होत असलें तरच तस वीर उत्पन्न होण्याची शक्‍यता | 
असते. एका मुलाचें पालन 4 विद्याध्ययन करण्याचें सामथ्ये नसतां दहा पांच मुलें 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


——— 


— 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
आहुतिमन्त्र. TA 


झाडी म्हणजे गांवाला उपद्रव देणारी माणसें उत्पन्न कल्याचेच श्रेय त्यांस मिळणार 
> निर्विवाद आहे; या सवे गोष्टींचा विचार आईबापांनी अवश्‍य कला पाहिज. z त्यांच्या 
आचरणावर पुढची पिढी अवलंबून आहे ते जसें पुढच्या पिढीला बळण लावतील तशी 
त्यांची उन्नति होईल. “ वाळपणीं वाळांची कोमळ तरुतुल्य बुद्धि TKS Il 
ake ज्या amen तो गुण मतिवेष्टुनीहि फांकेळ ॥१॥” दी मराठ कर्वाची 
उक्ति ध्यानांत ठेवून आईबापांनी आपलीं gs वीर निपजतील अशी व्यवस्था 
करावी. 


erant वेदमंत्रांतीळ भाव अनेक प्रकारानें उत्तम आहेत. व्या सर्वाचे वर्णन येर्थे करूं 
amara विस्तार फार होईल. वैदिकविवाहाचें रहस्य वधुवरांच्या अंतःकरणांत fat 
त्यांच्यावरची जवावदारी त्यांच्या लक्षांत यावी हाच उद्देश येर्थे आहे. जे मंत्र विवाह प्रक- 
रणांत घातलेले आहेत ते सर्व get dei काय काय आहेत È दाखवीत आहेत. 
त्या उपदेशाचें थोडेसें दिग्द्दीन येथें केलें आहे. राष्ट्राला विशिष्ट चळण देण, 
समाजाची उत्तम स्थिति करणं, धमाचा ध्वज उभारणे, नेतिक आच- 
रण सुधारणे, व्यापारी चढाओढीत आपला पाय पुढे ठेवणे, स्वाभि- 
मान कायम राखून नांव मिळविण वगेरे करण्याला पुढील पिढीत 
कशीं जोमदार माणसे पाहिजेत di उत्पन्न करणे तुमच्या आधीन 
आहे, असे agua विवाहाच्या वेळी स्पष्टपणानं प्रत्येक जोडप्याला 
सांगत आहेत. पण बालविवाह्दाची पद्धत जोपर्यंत समाजांत सुरू असेळ तोंपर्यंत 
È घडणार कसें £ कारण, मंत्र कोणते म्हटले जात आहेत व त्यांपासून आम्ही काय 
बोध घ्यावयाचा हें जर त्या अभैकांनां समजलें नाहीं तर त्यांनीं पुढें करावें तरी काय? 

रद आपण करीत आहां काय व आम्हांला कोणता उपदेश 

aie विवाहाची मिळाला आहे è समजण्याची ज्यांची योग्यता आहे अशा 
आवस्यकता. 3 RR DS Š 
k- dic वधूवरांचाच विवाह होणें वैदिक पद्धतीनें योग्य आहे. 
विवाह हा पोरांचा खेळ नसून भावीपिढीच्या उन्नतीचा तो उगम आहे. è प्रत्येक 
विचारी माणसाने अवऱ्य लक्षांत sas पाहिजे व शहाणपणाने आपल्या उन्नतीचा 
मार्ग नेटाने आक्रमीत असलें पाहिजे यांतच gene आहे. हेंच वैदिकविवाहार्चे 
GA आहे व हाच त्याचा उद्देश आहे. वैदिकविवाह AJAA कामुक होण्यास 
मदत देत नाही a ऋतुगामी होऊन नियमित व्हा व अमाघवीय व्हा म्हणून 


- सांगत आहे, आपण सूज्ञ होऊन आपल्या संततीला बाणेदार करा असें सांगत आहे 


I शंभर कुपुत्र होण्यापेक्षा एकच पण सुलक्षणी पुत्र होइल असें करा असरा उपदेश 
करीत आहे याचा प्रत्येक वधुवराने विचार केळा पाहिजे. 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


B. by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
° 


१६ i SEEGA 
या प्रकारचा ह्या विवाहसंस्काराचा इत्यथै आहे. याचा लाभ या agda a ल्याच- 
प्रमाणे सर्व इतर वधूवरांस होवो हीच परमेश्वराजवळ प्रार्थना आहे. शेवटी: 
= ~ = 5 ११ 
“ ओम्‌ सोभाग्यमस्तु | आम्‌ शुभ भवतु ॥ 


t परमेश्वराच्या कृपेने वधूवरांचें भाग्य दररोज झ्पक्षांतील चंद्राप्रमाणे वृद्धिंगत | 
होत जावो ब त्यांचे, त्यांच्या संततीचे व मुख्यतः त्यांच्या राष्ट्राचे Ud प्रकाराने कल्याण 
होवो ” असें auque परमेश्वराला प्रार्थुन ही अपणपत्रिका येथे समाप्त करतों. 


} 
ह 
5 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ze 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri® 


द्वितीय पुष्प. 
TRAI. 
प्रत्येक आईंबापानें आपल्या बालकांच्या हातो देण्यासारखा, वाचून 
घेण्यासारखा व त्यांना समजावून देण्यासारखा हा ग्रंथ आहे. राम, भोष्म, 
USA वीर तसेच महान्‌ महान्‌ ऋषि यांच्यासारखी दीर्घायुषी, बल्संपत्न, 
पराक्रमी, बुद्धिमान, नीतिज्ञ संतति निर्माण करण्याला शिक्षणरूपच हा ग्रंथ आहे. 
याचीं ६८ Gaga किंमत अवघी चार आणे आहे. 


तृतीय पुष्प. 
राष्ट्रीय उन्नतीचीं qu. 

प्रत्येक राष्ट्रभक्तानें हा ग्रंथ वाचून अमलांत आणण्यासारखा आहे ह्याची gi ४४ 
असून सवास घेण्यास AAR पडावा म्हणून किंमत दोनच आणे ठेविली आहे. 
daR ग्रन्धांचा टपालखर्च निराळा पडेल. 

चतुर्थं पुष्प. 
A £y 
राष्ट्रीसूक्त व त्याचा स्पष्टीकरणासद अथे. 

È मालेतील चवथे पुष्प आहे. ह्या पुस्तकामध्ये वेदांतील राष्ट्रीसूक्ताचा ay 
दिला आहे. लोकांचा राष्ट्रामध्ये काय अधिकार आहे. राष्ट्र म्हणजे काय? ते 
कसे उत्पन्न होतें व त्याचा शक्ति कशी वाढतें, कोणते पुरुष राष्ट्रीय उन्नति कर- 
ण्यास मदत करतात ब राष्ट्रशवित कोणल्या पुरुषांच्याद्रारे प्रकाशित होते, वंगरे 
प्रश्नाची समपैक उत्तरें ह्या सूक्तामध्ये आलेला आहेत; शिवाय राषट्रभक्ति कशी 
करावी व परमेश्वरोपासना कशी करावी परमेश्वराची सवै व्यापकता मनांत वाळगून 
जगांत कसें वागावें तेंहि ह्या gaia उत्तम «uo आहे, ह्या पुस्तकांत 
मंत्रांतील मावार्थ स्पष्ट समजावा म्हणून प्रत्येक मंत्र त्याचें संस्कत भाष्य, त्याचा 
अर्थ, भावार्थ व एकंदर सूक्ताचें स्पष्टीकरण करून सुलभ रीतीनं प्रतिपादन केल 
आहे. gë २६ असून किंमत फक्त दीड आणा आहे. 


शामराव कृष्ण आणि मंडळी- 
ठाङुरद्वार, मुंबई 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


7 

aa! art मूल वेद. era स्वस्त | | 

ज्या परम पित्याने आमच्या हितार्थ पथिन्यादि अनेक पदार्थ रचले त्यानेच आमच्या 
जीबनसाहाय्यार्थ टीने आरंभी वेदद्वारे ज्ञानाचेंहि दान केलेच आहे, आणि त्याच 
grati आम्हीं एक वेळ उन्नतीच्या शिखरावर चढलो होतों; पण eat? बेदज्ञानाच्या 
परित्यागानेंच आम्ही अवनति भोगित आहों. 

बायबल व कुराण ज्याच्या संग्रही नाहीं असा एक तरी ख्रिस्ती व महमदालुयायी 
असेल काय ? मग ज्ञानाच्या शिखरावर नेऊन बसविणारे वेद ( आमचे quu) 
आम्हां आर्याच्या संग्रही नसावे ही किती लाजिरवाणी गोष्ट आहे ! 


किं, रु. आ. पै. 
ci GOCE, ७ en ec or + ५ 
चारी वेदांची अनुक्रमणिका ... e *-* =° ०° "`" ^ 


शतपथ ब्राह्मण संपूर्ण १४ कांड ( हा प्रसिद्ध आर्षग्रन्थ आजपर्यत 

भारतवर्षात छापलेला नव्हता) मूलमात्र ... +, +" ४ ० ०९० 
द्शोपनिषदू मूल ( एक पुस्तक) ... M" AI o १० ० 
निघण्डु-वेदांचा कोश, अकारादिक्रमानें अनुक्रमणिकेसहित ,,, we ० ४ ९ 
ESSI MO ren, d t$ 


अष्टाध्यायी मूलमात्र पाणिनि आचार्यकृत, De केछेली sce 0 uoc 

धातुपाठ, धातूंच्या अकारादिकमानें अनुक्रमणिकेसहित Wo ० a 
मराठी पुस्तक. 

urico SNE S 

OR 00. ust o XR MEL ee 

EAMES con ७ ७ es ७ OE 

राष्ट्रीय aded ... e ... - & um 


EGE ooo a NT, 0: ooe 
शतशब्द्रत्नमाला, ईश्वरादि शेभराब्दांच्या कविताबद्धव्याख्या, 
लहान मुलांस कंठ करविण्यास फारच उपयोगी 
देशाटन-ब्रह्मचारी नित्यानन्द यांचें AO ER "CRT RN 
लोकमान्य अठरा पुराणें कोणीं लिहिलीं £ याचें उत्तर 
SRT ... ... -.. ग --. 
वरील पुस्तकांचे टपाल eite निराळें पडेल. 
शामराव कृष्ण आणि मंडळी, ठकुरद्वार, मुंबई. 
सुंबई.-खेतवाडी मेनरोडवर घर नं. ८१ येथें “ तस्वविवेचक ?” छापखान्यांत 

रा. भिवा इरी यांनीं मालकाकरितां eras. 


eee o 9 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


~ 


Digitized by Arya Samaj Ec Chennai and eGangotri 


. CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 4 53 
LE dr i 


J 


A 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


S 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


MI 


Arya Samaj Foundation’ 


R14,PRA-V 


Lu 


| 


2 मही, i 
Chennai and eGangotri 


ST 


> 


oe 


* i Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and oa dits a pu Me E 


